महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील 
“वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र.४१६/सेवा-३ 
दहावा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय,मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: ०६ जुले, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २२ जुन, 
२०२२. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१५/प्र.क्र.3०२/आठ, दिनांक २९ 
फेब्रुवारी, २०१६. 
३) शासन शुध्दिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः परिवि-२७१८/प्र.क्र./आठ, दिनांक ७ 
फेब्रुवारी, २०१८. 
8) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक 
३० डिसेंबर १९८७. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” या पदावर दोन 
वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीकरीता सदर शासन आदेशात असलेल्या खालील तक्त्यात नमूद वैद्यकीय अधिकारी 
यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदर नियुक्ती सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत गठित स्वतंत्र मंडळाने 
केलेल्या शिफारशीनुसार “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ”या पदावर शासन सेवेत प्रथम नियुक्‍तीने करण्यात आलेली 
आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी/ 
कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात 
आल्या असून, वैद्यकीय अधिकारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ या पदावर पदस्थापना दिलेल्या 
अधिकाऱ्यांनी त्यांचा दोन वर्षांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा या संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी गट-अ” यांनी त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या 
असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र.४१६/सेवा-३ 


क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (A) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू 
ठेवण्याचा दिनांक (म.पू) स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.| नाव कार्यालय .अ.पदावरील | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | वै.अ.पदावरील 
रुजू दिनांक कालावधी | कालावघी पुढे सेवा 
समाप्त ढकलल्याची । नियमितपणे पुढे 
केल्याचा कारणे चालू ठेवण्याचा 
दिनांक दिनांक 
i; २ ३ Fk 4 द | ww 
डॉ. वर्षा | प्राथमिक आरोग्य केद्र, | दि.२३.१०.१९९१ | दि.०२.०३.१९९५ | ४९६ दिवस ।दि.०३.०३.१९९५ 
a . | शशिकांत | विसरवाडी, जि. धुळे असाधारण 
भोंबे रजा (विनावेतन) 
ae सदर WMA आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय/शुध्दीपत्रक यांमधील तरतुदींन्वये व सामान्य 


प्रशासन विभाग, शासन निर्णय परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक 24 ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय 
विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१५१९३६२७३४१७ असा आहे. सदर शासन आदेडा डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नांवाने, 


AVINASH 
SARDAR 
JADHAV 


Digitally signed by AVINASH SARDAR JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0ee2f 
fb2c5f02efc5b019e8b49dc59175a25c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=AA8FDCAA7AE61AB4BED501E19 
D794BD7197874F2989B98780B1607ADCBDFE8 
44, cn=AVINASH SARDAR JADHAV 

Date: 2023.07.06 16:44:29 +05'30' 


(अ.स.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१. आयुक्त, आरोग्य सेवा व कु.क.तथा संचालक, रा.आ.अ, आरोग्य भवन,मुंबई. 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः परिवि-२०२३/प्र.क्र.४१६/सेवा-३ 


४. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. महालेखापाल, लेखापरीक्षा-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, आरोग्य भवन, मुंबई 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ, नाशिक. 

. जिल्हाशल्य चिकित्सक, धुळे. 
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, धुळे. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 
११. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्यामार्फत. 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


